स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

बसमतनगर नगरपरिषद, जिल्हा हिंगोली. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(७)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. ३११ (२५/नवि-३४, 
दि.१६.११.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत बसमतनगर नगर परिषदेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाच्या रु. ३.९२८६ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास संदर्भीय क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी बसमतनगर नगरपरिषदे मार्फत सुरु असताना त्यांच्या 
असे लक्षात आले की, METAS घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने या सविस्तर प्रकल्प अहवालात काही बाबींचा 
समावेश नाही. त्यामुळे, त्या बाबींचा समावेश सविस्तर प्रकल्प अहवालात करण्याबाबतचा प्रस्ताव बसमतनगर 
नगरपरिषदेने सादर केला होता. 


३. बसमतनगर नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या 
स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर 
केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. बसमतनगर नगरपरिषदेने सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या व रकाना ५ मधील रू 
१,०१,२३,०००/- ( Uh कोटी एक लक्ष तेवीस हजार फक्त) किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 


५. सदर वाढीव खर्च रक्‍कम बसमतनगर नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी 
मधून करवा. यासाठी शासन कोणताही वाढीव निधी संबंधित नगरपरिषदेस शासन उपलब्ध करून देणार नाही. 


६. संदर्भीय क्रमांक ३ येथील दिनांक १६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(७/नवि-३४ 


७. सदरच्या बदलामुळे बसमतनगर नगरपरिषदेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित किंमत रू 
४,९४,०९,०००/- (रूपये चार कोटी DAMA लक्ष नऊ हजार फक्‍त) एवढी राहील. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१७३२४५३६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ajit Sahebrao शण 
Palwe 


-cSdbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd1337948a 
b4e4c992e5d3bf423, cn=Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2020.02.05 12:49:22 +05'30' 


(अजित पालव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
. राज्यअभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
११. जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, हिंगोली. 
१३. मुख्याधिकारी, बसमतनगर नगर परिषद. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(७)/नवि-३४ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(७)/नवि-३४ दिनांक ३० जानेवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


नव्याने 
सविस्तर मंजूर सविस्तर 
मजूर 
घनकचरा प्रकल्प प्रकल्प 
व्यवस्थापनासाठी मंजूर करण्यात 
शहर व्यवस्थापनासाठी अहवालाची | नव्याने मंजूर बाबी आलेल्या अहवालाची 
अनुज्ञेय रक्‍कम | मंजूर बाबींची सुधारित 
किंमत बाबींची किंमत 
किंमत किंमत किंमत 
किंमत 
aa २ ३ a ee 4 द 
Drainage (Increase) 0.0840 
Tipping area (Increase) ०.२६०० 
Curing Shed (20m x 
0.0400 
43m) (Increase) 
Curing Shed (20m x 
०.,०२०० 
२७॥) (Increase) 
Weigh Bridge room 
०.०१६० 
(Increase) 
Development of SLF 
0.9200 
(Increase) 
बसमत ८.२६०० ३.९२८६ | Leachate Holding ४.९४०९ 
०.००९२ 
Tank (Increase) 
Biomining (Increase) 0.9900 
Toilet (Increase) 0,004 
Processing Shed 
0.4800 
(Increase) 
Dry Waste Collection 
०.०५०० 
Center (Increase) 
Watchman Room 
0,0(900 
(Increase) 
Total 9.0923 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


